मा. श्री.किरण कुरुंदकर, सचिव राज्य निवडणूक 
आयोग, यांच्या कार्यालयीन वापरातील वाहन क्रमांक 
।॥--०१-/१९-९४९५ निर्लेखित करण्यात येऊन नवीन 
वाहन खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- रानिआ-२०२१/३०३/प्र.क्र.१६४/३७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयाचे क्रमांक वाहन-२०२१/नवाख/प्र.क्र.६/का-२अ, 
दि.१४.१.२०२२ चे पत्र 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक -वाहन-२०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दि. ८ मे, २०१४ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक - वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम,दि.२८ जुले,२०२० 
४) शासन निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक-मडइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५/तां.क्र.४, 
दि.१२ एप्रिळ,२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सचिव राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या वापरातील वाहन क्रमांक ॥॥-1-०१-/५॥९-९४९५ निर्लेखित करण्यात 
आले असल्याने त्याबदली रु.१२.०० लक्ष च्या मर्यादेत नवीन “पेट्रोल वाहन खरेदीस” मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

सचिव राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकरीता त्यांच्या कार्यालयीन वापरातील वाहन क्रमांक MH-09-AN-S884 
चे निर्लेखित करण्यात आले असल्याने, त्याऐवजी नवीन पेट्रोल वाहन खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक 
आयोग यांनी दि. १४.१.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने शासन निर्णय दि.१२.४.२०२२ नुसार 
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करण्यापासून सूट दिली आहे. त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सचिव 
राज्य निवडणूक आयोग यांच्या वापरातील ॥॥--०१-/॥-९४९५ या निर्लेखित वाहनाबदली रु.१२.०० लक्ष किंमत मर्यादेत 
(वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इ.अतर्भूत 
करुन एकूण रु.१२.०० लक्षच्या मर्यादेत) निधी उपलब्धतेच्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन वाहन खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याकरिता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-४ -२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-००,८०० इतर खर्च (००) (०८) राज्य 
निवडणूक आयोग-(१३)- कार्यालयीन खर्च (२०७० ०६४८) * या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिआ-२०२१/३०३/प्र.क्र.१६४/३७ 


३. सदर शासन निर्णय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचा अनौ.संदर्भ क्रमांक १६१, 
दि.२८.६.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौ संदर्भ क्रमांक ३०५/विनियम, दि.१८.८.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९१३१२५१०७४१०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 0011001 Vijaykumar येण क. 


€136 ' 
A ngo | ka r serialNumber=7bf9301848db293fe7c842eaa747173ca077e63d2a872 
86181747eaf03076947, cn=Samridhi Vijaykumar Angolkar 


Date: 2022.09.13 12:58:18 +05'30' 


idhi Vijaykumar Angolkar 


(समृध्दी वि.अनगोळकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल 9/2 ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई. 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
) संचालक, शासकीय परिवहन सेवा व परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय इमारत, 
३व४ मजला, शासकीय कर्मचारी वसाहत, बांद्रे , मुंबई-५१ 
७) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-४/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 
९) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवड नस्ती/का-३७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


